प्रशासकीय मान्यता : 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


डाॉ.ठांकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, विष्णुपुरी, नांदेड 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीएचएन-२०२१/प्र.क्र.९३/ प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : २६ मार्च, २०२१ 


वाचा : १) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. 

८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

४ शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक: वैशिवि- 
२०२०/प्र.क्र.२८१/प्रश्ञा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 

५) जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई यांचे पत्र क्र. जिनिस/जिवायो/ 
२०२०-२१ / पुनर्वि/का-२/कावि/दि.०१/१२/२०२० 

६) संचालनालयाचे पत्र क्रमांक संवैशिवसं/यंसाख/जिवायो/डॉ.ऱांचशावैम व रु. 
नांदेड/प्र.मा./म/६०५२/२०२१, दि.०८.०३.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्‍त नमूद दिनांक ०८.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, विष्णुपुरी, 
नांदेड या संस्थेस सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून 
संस्थेस रुपये १,४९,८०,३२३/- ( रुपये एक कोटी, एकोणपन्नास लक्ष, ऐंशी हजार, तीनशे तेवीस 
wed) इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास 
खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
अ.क यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग | एकूण किंमत 
i ऑपरेटींग मायक्रोस्कोप फार स्पाईन वीथ ऑल | १२५६१४०३ | १२५६१४०३ 
अक्सेसरीज वीथ पावर ड्रीईव्ह ड्रील सिस्टीम 
da देअर अक्सेसरीज veto सिस्टीम वीथ 
देअर TRE फ्ल्युईड कंट्रोल ईरीगेडन 


शासन निर्णय क्रमांकः'जीएचएन-२०२१/प्र.क्र.९३/प्रशा-१ 


अ.क 


यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग | एकूण किंमत 


सिस्टम die देअर अक्सेसरीज 


पी.आय.डी. कंट्रोल ऑटेमेटीक हॉरीझोन्टल ie ८१८९२० ८१८९२० 
हाय स्पीड ऑटोक्लेव्ह 


लीगासर व्हेसल सीलींग डिवाईज डि १६००००० १६००००० 


एकूण १४९८०३२३ 


अटी :- 


& . 


सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संस्थेस जिल्हा वार्षिक 
योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४ / प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व 
अनुषांगिक शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपाळन 
करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्‌अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेडहाक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेडा इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 
राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः'जीएचएन-२०२१/प्र.क्र.९३/प्रशा-१ 


९. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


qo, उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


११. समान स्वरुपाची व समान विनिदिंष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


१२. रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवरयक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


१३. संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्नीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा 
व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार 
करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक 
संकीर्ण २०१४ / प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात 
आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


२. प्रस्तुत विषयी उपरोक्त यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातून भागविण्यात 
यावा. 


मागणी क्र. -एस-५३ 
४२१० P= वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
F990 | qo वैद्यकीय शिक्षण 
०५ Se विषमचिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 
(००) (५२) यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० २३११) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः'जीएचएन-२०२१/प्र.क्र.९३/प्रशा-१ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१३२७०९४९१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHAR 
RAO DAHALE 
(अ.मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर 

. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 

. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

. अधिष्ठाता, ST AHR चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, विष्णुपुरी, 
नांदेड. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 

६. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


